महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- 24 मार्च, २०२१. 
शासन आदेशा :- 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक २५.०३.२०२१ अन्व्ये 
डॉ.डी.टी.ठुबे, मुख्य अभियंता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांची तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना 
सचिव ( मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ) ग्रामविकास विभाग, मुंबई या पदावर करण्यात आलेली आहे. सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या सहमतीने व शासन मान्यतेने डॉ.डी.टी.ठुबे यांच्या पदोन्नतीबाबत पुढील सविस्तर आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
२.  डॉ.डी.टी.ठुबे यांना वेतन श्रेणी एस-३० मध्ये रु.१४४२००/- ते २१८२००/- या वेतन संरचनेत सचिव 
पदावर तदर्थ पदोन्नती आदेशाच्या दिनांकापासून देण्यात येत आहे. 
३. डॉ.डी.टी.ठुबे, ( खुला प्रवर्ग यांची सचिव व सचिव समकक्ष पदासाठी तदर्थ पदोन्नती उपरोक्‍त नमूद 
केल्यानुसार आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार व शासन मान्यतेने करण्यात येत आहे. डॉ.डी.टी.ठुबे यांची 
पदोन्नती ही सचिव व सचिव समकक्ष पदावरील पदोन्नती संदर्भात विविध न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या 
ज्येष्ठता सूची, मानीव दिनांक व पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित असलेल्या याचिका / मूळ अर्ज SAT न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील अंतिम निर्णयाच्या (Original Applications, Court cases or orders having bearing on 
promotion) अधीन राहील. 
४. सदर पदौन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३२५१७३५४४७२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या AAT नावाने, 


igitally signed by SAMPAT DASHRATH SURYAVANSHI 
I: ¢=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public Worl 
st hara 


४: 
, 005310008-400032, st=Mal 


SAMPAT DASHRATH S22 so 
SURYAVANSHI यि 
(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
डॉ.डी.टी.ठुबे, मुख्य अभियंता. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


०८ “८७ AD -O 


शासन Beat क्रमांकः एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२ 


७. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र,नागपूर, 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. सचिव (साविस) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 

२१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 

२२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

२३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. उप सचिव, गृह विभाग( कार्या-बंदरे-२), मंत्रालय, मुंबई. 

२५. उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सा. प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२७. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 
२८.रोखशाखा (2 जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


